








एकदा अल्लाउद्दिन नावाचा एक आळशी मुलगा 
होता.त्याचे वडील एकटे कुटुंब सांभाळायचे. ते चिंतेने 
मेले. त्यामुळे अल्लाउद्दिनची आई खूप दुःखी झाली. 


जेव्हा त्याला कळलं की अल्लाउदिन 
जवळ कोणतीही नोकरी नाही तेव्हा त्याने 
अल्लाउद्दिन साठी एक दुकान खरेदी केले. 


एक दिवस अल्लाउद्दिन नेहमीसारखी काहीतरी 
गडबड करत होता तेव्हा एक माणूस त्याच्याजवळ 
आला, 

“अल्लाउदिन” तो म्हणाला. “मी तुझा काका 
अबानज़र आहे. तुझे वडील म्हणजे खूप वर्षापूर्वी 
हरवलेला माझा भाऊ होता.” 


दू 


"णा 
िअशख 
को 
वि 


होते ते! 


मी खूप 
मतला माहित नाही. / १ : वर्षांपासून घरापासून ' रः 
की मला एक काका दूर राहत आहे. ॥ । 
कः 





गणक, 
- 





त्यामुळे अल्लाउद्दिन आणि त्याची आई 
खूप खुश झाली.पण त्यांना या गोष्टीचा 
त्या संध्याकाळी काकाने स्वतःच अंदाज नव्हता की वास्तवात अबानज़र एक 
अल्लाउद्िनच्या घरी जेवण्याचे आमंत्रण घेतले. दुष्ट जादुगार होता. 







त्याला गवतात दगडांनी केलेला एक जाळीचा 
दरवाजा दिसला. अल्लाउद्दिन तो बघून हैराण 
झाला.त्याचे काका जादू करू शकत होते. 


दुसऱ्या दिवशी, 
अबानज़र, अल्लाउद्दिनचे 
शहरातून बाहेर फिरायला 
गेला. 


“या दगडाखाली अनेक खजाने लपलेले 
आहेत,पण त्यातला मतला एकच हवा आहे,” 
अबानज़र म्हणाला, “जरा तिथून दिवा घेवून ये.” 


२ 





पण काका .... 


जी >. 2 / सोप 


“बघ आपण आता पोहचलो,” शेवटी काका 
म्हणाले, त्यांनी आग पेटवली आणि त्यावर कसली 
तरी पावडर फुंकली, आणि एक विचित्र असा मंत्र 


म्हटला. (जड व नक 
--5 १०-०2. 2८ 


-* पण-बिण काही नाही. 





/«.,& 


काका म्हणाले, “ही अंगठी 
तुझ्याजवळ ठेव,ती तुझी रक्षा 
करेल,” ते अल्लाउद्दिनला खाली 
ढकलत म्हणाले. अल्लाउद्दिन 
सोन्याने भरलेल्या चार 
खोल्यामधून चालत एका फळांनी 
लगडलेल्या बागेत येवून 
पोहचला.तिथली फळं काचेच्या 
तुकड्यांसारखे चमकत होते. 








अल्लाउटिनने दिवा शोधला आणि 
आपल्या खिश्यात ठेवला. मग त्याने काही 
सुंदर फळं उचलली. 


“मला दिवा लगेच दे,” प्रवेश दारातून 
अबानज़र ओरडला. 


अल्लाउद्दिनने दिवा शोधायला 
खूप वेळ घेतला होता. | 
म्हणून अबानज़र वाटलं की 
अल्लाउद्दिन त्याला धोका 
तर देणार नाही. 








व 


की... 
1». डी 


१4 
क तुझ्याजवळ दिवा 
ता ठेवण्याची तुला हिंमत 
टक कशी झाली? 


9) 





अल्लाउद्दिन उत्तर देणार तेवढ्यात जोरात 


आवाज झाला आणि सगळीकडे अंधार पसरला. 


अचानक, एक राक्षसारखा माणूस समोर येवून 
उभा राहिला. 


“मी अंगठी मधला जिन आहे” तो म्हणाला, 
दोन जीन “हुकुम दया, मी आपल्या साठी काय करू शकतो.” 





अल्लाउदिन आता फसला होता. तिथं थंड होतं, 
अंधार आणि खूप भीतीदायक वातावरण होतं. 
अल्लाउद्दिनने आपले हात गरम करण्यसाठी ते 
एकमेकांवर घासले.. 


“मला इथून लगेच बाहेर काढ!” अल्लाउद्दिन 
ओरडला.डोळ्याचे पाते न लवते तोच अल्लाउदिनने 
स्वतःला त्याच्या घराच्या बाहेर झोपलेलं पाहिलं. 


तो आपल्या आईला मग आई तो दिवा घासून चमकावू 


सगळं काही सांगायला घरात लागली.पण तेव्हाच त्यातून एक विशालकाय 
पळाला. माणूस तरंगत बाहेर आला. 


"अबानजर माझे काका 
नाहीत. त्यांनी जादूटोणा करून 
मला मारण्याचा प्रयत्न केला.” 
तो रडत म्हणाला. 






मी जादूचा दिवा 
आहे. तुमच्या इच्छा 
आता माझ्यासाठी आज्ञा 
असतील. 








“सोड ते, खोट्यानाट्या गोष्टी बनवून सांगणं “तुमच्याजवळ काही खायला आहे का?” 
बंद कर,” आई म्हणाली. “ठीक आहे, तुला काय अल्लाउद्दिनने विचारले, “मी भुकेने मरत आहे” 
खायचं आहे? मी काही पदार्थ विकत घेण्यासाठी तो डोळ्याचं पातं लवत नाही तोच दोन ताटात 


जना दिवा विकणार आहे.” शाही भोजन त्यांच्या समोर हजर झालं. 
बजे 


जेवण आणि दारू दोन आठवडे चालली एक दिवस, अल्लाउदिन चांदीची ताटं 
जेव्हा ते संपत्नं, तेव्हा अल्लाउदिनने चांदीची ताटं विकण्यासाठी बाजारात गेला. तेव्हा त्याने काही 
विकून टाकली. चकाकणारे दागिने बघितले. 


“हे तर गहेतल्या काचेच्या फळांसार्खेच 
आहेत,” तो आश्‍चर्याने म्हणाला. 





मी जास्त 





अच्छा, म्हणजे ते 
काचेचे नव्हते तर! 


मग तो सरळ धावत धावत घरी 
आला. जे दागिने त्याने गुहेतून आणले 
होते ते त्याने लपवून ठेवले. 


आता अल्लाउद्दिनचे जीवन सोप्पे झाले, 
जेव्हा अल्लाउद्दिन किंवा त्याच्या आईला 
जेवण हवे असे, तेव्हा ते दिवा घासन जिन 
कडून जेवण मागवत असत. 





अल्लाउदिनला आश्‍चर्य वाटलं,की 
इतक्या छोट्या गोष्टीचे भांडवल का केले 
जात आहे. अल्लाउद्दिन स्नानघरात जावून 
लपला,म्हणजे तो राजकुमारीला पाही शकेल. 


सल्तानची मलगी 
ब्ले ब्ले 





एक दिवस सकाळी सकाळी सुलतानाचा आदेश 
आला. 


जेव्हा राजकुमारीने आपला घूंघट बाजूला 
केला तेव्हा अल्लाउदिन जवळजवळ बेशुद्धच 
झाला. याआधी त्याने फक्त एकाच महिल्रेचा 
चेहरा पहिला होता - आपल्या आईचा. 
राजकुमारी खूप-खूप सुंदर होती. 


"राजकुमारी बद्र-अल-बुदुर आज सार्वजनिक 
स्नाणासाठी जाईल. म्हणून सगळ्या नागरिकांनी 
आपआपल्या घरातच राहावे.” 


मग डोळ्यात चमक आणि चेहऱ्यावर स्मित 
घेवूनच अल्लाउदिन घरी परत आला. 


“काय झालं?” आईने उत्सुकतेने विचारलं.. 


“मी सलतानच्या मल्रीच्या प्रेमात पडलो,” तो 
म्हणाला. 







मला तिच्याशी 
लग्न करायचं 
आहे. 





आई हसली, पण अल्लाउद्दिन मात्र खूप गंभीर 
होता. 

“जर मी बट्रशी लग्न केलं नाही तर मी मरून 
जाईन,” तो म्हणाला. 





त्याने आईला मस्का लावला की तिने 
सलतानाकडे जावन त्यांच्या लग्नाचे बोलावे 


“सुलतानाला भेट देण्यासाठी हे दागिने घेवून 
जा,” तो म्हणाला. 


न //४-0 | ् 
४11) र : (-»/ ले 


व 


क 
) १ 
| 
| न 


र 


| | 


| 


"सुलतान कधीही या लग्नासाठी तयार होणार 
नाही!” आई रडत म्हणाली. पण आईला आपल्या 
मुलाची खूप काळजी वाटत होती. म्हणून तिने 
त्याने जे सांगितले ते केले. 


सुलतान एक भव्य महालात राहत होता. 
पहिल्यांदा तर सुलतानाने अल्लाउद्दिनच्या 
आईकडे बघितलं सुद्धा नाही.पण जेव्हा ती 
परत परत महालात गेली. तेव्हा शेवटी 
सुलतान तिच्याशी बोलला. 


तू माझ्या महालात 
परत परत का येते? 






आईने सुलतानाला सांगितले की तिचा मुलगा 
राजकुमारी बद्रवर खूप प्रेम करतो. 


“तसं पाहिलं तर आम्ही तुमच्या योग्यतेचे 
नाही,” आई म्हणाली. “पण ही छोटीशी भेट आणल्री 
आहे तिचा जरूर स्वीकार करावा.” 


मी इतके सुंदर 
भन दागिने या आधी 
-& कधीच पाहिले नाही. 





हो, ... बट्रला एक पती नक्कीच हवा आहे...” 
सुलताना म्हणाला. 


“पण तुम्ही तर म्हटले होते की माझा मुलगा 
राजकुमारीशी लग्न करू शकतो.” सुलतानाजवळ उभा 
असलेला एक वाळ्कुटा माणूस म्हणाला. 


ती व्यक्‍ती म्हणजे एक शक्तिशाली सभेदार आणि 
वजीर होता. त्याने सलतानाच्या कानात काहीतरी 
कजबज केली.मग स॒त्तानाने अल्लाउद्दिनच्या आईकडे सतो ला नवरा 
बघितले. “तुमचा मुलगा माझ्या मुलीशी तीन महिन्या ये 
नंतर लग्न करू शकतो,” तो म्हणाला. 


7 2 | । भ्र, ट्र ह्शिपँ मि &$ | र्‌ 
पण माझा त्या र रच पटना क ५१॥११/ 
मी राजकुमारीशी वजिरावर बिलकुल | 


लग्न करणार आहे विश्‍वास नाही. २१५ ; र: $$; 
१0 “च. 





दोन महिन्यानंतर अल्लाउद्दिनची आई 
शहरात गेली, शहरात प्रत्येकजण शाही 
लग्नाबद्दल बोलत होते. 


"राजकमारी, आज वजीरच्या मलाबरोबर 
लग्न करणार आहे.” एक माणूस ओरडत 
सांगत होता. 





अर्ध्या रात्री जिन राजकुमारी बद्रला 
अल्लाउद्दिनच्या घरी घेवून आला आणि त्याने 
वजिराच्या मुलाला अंधारात ठ्डीत रस्त्यावर 


वाईट बातमी सांगण्यासाठी अल्लाउद्दिनची 
आई घरी गेली.अल्लाउदिन खूप वैतागला होता, 


शेवटी दिव्यात लपत्नेल्या जिनची आठवण 
आल्ली. सोडून दिले. 











अल्लाउदिनने जिनला सांगितले की त्याने 


मदत! 
नव्या दांपत्याला जाऊन रात्री द्यावा. 


मी तुला काहीही 
करणार नाही. 


वजिराच्या मुलाला थंडीत 
बाहेर ठेवावे आणि 
राजकुमारी बद्रला माझ्याकडे 


“तू माझ्याजवळ सुरक्षित आहे,” अल्लाउद्दिन हळूवार म्हणाला. 


सकाळ होण्याच्या आधीच जिनने राजकमारी 
बद्र आणि वजिराचा मलाला त्याच्या खोलीत 
सोडलं.. 


“काही गडबड आहे का?” बट्रच्या आई 
वडिलांनी नाश्त्याच्या वेळी विचारलं. 


रस्त्यावर अजून एक रात्र थंडीत 
काढल्यानंतर वजिराचा मुलगा अजून त्रास 
सहन करू शकला नाही. 


“माफ करा सुलतान,त्याने सुलतानाला 
म्हटले, “तुमची मुलगी खूप सुंदर आहे पण 
या भयंकर स्वप्नाशी मी जास्त काळ 
सामना करू शकत नाही.” 





राजकमारी बटद्र गप्प बसली. त्या संध्याकाळी 
वजिराच्या मलाने शांत झोपेसाठी प्रार्थना 
केली,पण अर्ध्या रात्री जिन परत आला.... 


"ठीक आहे, कदाचित हे लग्न 
व्हायलाच नको होते,” सुलतान म्हणाला 
आणि मग त्यांनी ते लग्न रद्द केले. 


“मला चाळीस ताटं दागिने हवे आहेत,” 
अल्लाउद्दिनचे लग्न झाले सुलतान म्हणाला. “ती ताटं रेशमी कपडे घातलेले 
८० सेवक माझ्या महालात घेवून येतील. तेव्हाच 
अल्लाउद्दिन बद्रशी लग्न करू शकेल.” 


काही काळानंतर अल्लाउद्दिनची आई 
सुलतानाला भेटायला परत गेली. 








“तुझ्या मुलाला अजून दागिने 
पाठवायला सांग," सुलतान म्हणाला. 





जिनने या सगळ्या गोष्टीची सहजतेने 
तयारी केली. एका तासातच एक मोठी मिरवणूक 
महालाकडे निघाली. 





ते सगळं बघून सुलतानाचा आपल्या डोळ्यावर 
विश्वास बसला नाही. 


“तुझ्या मुलाला सांग की तो लगेचच माझ्या 
मुलीशी लग्न करू शकतो,” सुलतान अल्लाउद्दिन 
च्या आईला म्हणाला. 


पण लग्नाच्या आधी अल्लाउद्िन बद्र साठी 
एक सुंदर घर बांधू इच्छित होता. त्याने जिनला 
आपल्या स्वप्नातल्या महालाचे वर्णन केले आणि 
जिनने रात्रीतून तसे घर बांधले.. 







.. संगमरवर च्या 
फरश्या, दाराला 
दागिने.... 


मग अल्लाउदिन एकदम भारी कपडे 
घालन सलतानाच्या महालात गेला. लग्नाचा 


त्या संध्याकाळी बट्र आपल्या नव्या घरी 
आली.ती खूप खुश होती. अल्लाउद्दिन एक 


दिवस संगीत आणि नृत्याने सुरु झाला.मग सुंदर माणूस होता आणि त्याचा महाल र्ट 
भोजनाची पंगत आणि आतिषबाजीने तो सगळ्यात चांगला होता. 
दिवस संपला. 





श्र “ क्ली टि 
क 





| 


अबानज़र परत आला 





वाळवंटात खूप दूर अबानजरला अल्लाउद्िनच्या 
चांगल्या नशिबाची बातमी पोहचली. 


“तो नक्कीच जादुचा दिवा घेवून पळाला असेल,” 
अबानज़र रागाने म्हणाला. 


अबानज़र जादूचा दिवा मिळवण्यासाठी 
अल्लाउद्दिनच्या शहरात गेला. 





“ जुने दिवे द्या, > 
नवे दिवे घ्या” तो 
ओरडला. 


र र 
» 
” 
१ 
१. 
1 1] 


न 


क्ट 


बद्रने आपल्या महालातून फेरीवाल्याचा 
आवाज ऐकला. 


“मला तो बरा वाटतो आहे,” बट्रने विचार 


केला.तिला फेरीवाल्याला देण्यासाठी एक जुना दिवा 
मिळाला. 


दिवा घेतल्यानंतर अबानजर एका दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सुलतानाने आपल्या 


शांत कोपऱ्यात गेत्रा आणि त्याने दिवा खिडकीतून बाहेर बघितले तेव्हा जवळजवळ 
घासला. “मी आपल्यासाठी काय करू बेशुद्धच पडला. 


शकतो,” जिनने विचारले. “ माझ्या मुलीचा महाल गायब झाला,” तो 


“मला, महालाला आणि म्हणाला. 
राजकुमारीला लगेच 
वाळवंटात घेवून चल,” 





अबानजर म्हणाला. 





11)! 
11) क 


1!) 
शॉ 
ते 


ड १ । १.“ 


दिला आहे. मग सुलतानाने काही सैनिकांना 
अल्लाउदिनला अटक करायला पाठवलं. 


डिड. ऱ्क ऱ् र त्याला वाटले की अल्लाउदिनने त्याला धोका 


जेव्हा अल्लाउद्दिन शिकारीहुं परत 
आला.त्याला एक सैनिकांची तुकडी 
दिसली.त्याचा महाल गायब झाला होता. तो 
पण सुलतानासारखाच हैरान झाला होता. 

“चिंता करू नका, मी तुमच्या मुलीला 
शोधल्याशिवाय शांत बसणार नाही.” त्याने 
सुलतानाला वचन दिलं. 


लवकर कर नाही 
तर मी तुला फाशी 





अल्लाउद्दिनने निराशेत आपले दोन्ही हात 
एकमेकांवर घासले, आणि तेव्हाच अंगठीतून एक 
जिन प्रकट झाला. 

"ओह! मी तर 
तुझ्याबाबत विसरूनच 
गेलो होतो.” 
अल्लाउद्िन म्हणाला. 
“कृपया मला मदत 
कर.” 






“मी बद्रला तुमच्याकडे घेवून येवू शकत 
नाही,” जिन म्हणाला,” पण तुम्हांला बट्रजवळ 
घेवून जाऊ शकतो.” 


काही वेळानंतर अल्लाउद्दिन बट्रच्या 
खिडकीखाली उभा होता. 






एका दुष्ट माणसाने 
माझा छळ केला आहे. 


"चिंता करू नको!” अल्लाउद्दिन म्हणाला. “मी 
एक योजना बनवल्ली आहे. आज रात्री तू त्या दुष्टा 
बरोबर जेवण करायला राजी हो. मी तुला थोडंसं 
विष देतो ते तू त्याच्या दारूत मिसळून टाक. 


अबानजर, बट्रचे निरीक्षण करण्यात मग्न 
होता. त्याने दारूत विष मिसळतांना पाहिलं 
नाही. एक घोट प्यायला नंतर तो जमिनीवर 


मरून पडला. 





मग अल्लाउद्दिनने 
महालातून आपला दिवा 
शोधून काढला. 
थोड्यावेळानंतर 
अल्लाउद्दिन आणि बद्र 
आपल्या घरी होते. 





भावाने एका पवित्र महित्रेचा फातिमेचे कपडे 
घातले. तो अल्लाउद्दिनच्या महाला बाहेर उभा राहून 
द्ष्ट भाऊ लोकांचे आजार बरे करण्याचे नाटक करू लागला. 


फातिमाला बघून बद्र खूप उत्साहित झाली 
आणि तिने तिला आत बोलावले. 


क 


का | १. 
ण 1 
& ि र क । 1.8 “ जु ग, च 1 
गक ह शै >. र २ मि 4“ वि 
र. वि ट्‌ क. - व 1 
हह”. च्य / 4 


क. 


वि 
का 





“किती सुंदर हॉल आहे,” नकली फातिमा 
म्हणाली. “पण जर तुम्ही दैवी पक्षाचे अंडे लावले 
तर अजून सुंदर दिसेल.” 


पण ते अजूनही सुरक्षित नव्हते. अबानज़रचा 
एक दुष्ट भाऊ होता आणि त्यात्रा त्यांचा बदला 
घ्यायचा होता. 


रॉक एक विशाल पक्षी आहे, जो विशाल सफेद अंडं 
देतो. बद्रला फातिमाची सूचना पटली आणि तिने 
त्याबाबत अल्लाउद्िनला विचारलं. 


"ठीक आहे," अल्लाउद्दिन म्हणाला, आणि त्याने 
दिव्यातला जिनला बोलावलं. 





माझ्यासाठी एक 
रॉकचे अंडं घेवून ट्््ञ 
ये. 


काय?! 





“त्याच्या शिवाय काहीच नाही!" जिन रडत 
म्हणाला. “जर तुम्हांला रॉकचे अंड हवे असेल 
तर तुम्हांला मला मारावं लागेल.” 


“पण मला माहित आहे की हा तुमचा विचार 
नाही,”जिन पुढे म्हणाला. “फातिमा, वेष बदलून आली 
आहे.खरा तर तो अबानजचा भाऊ आहे. त्याला 
तुम्हांला मारायचं आहे.” 


अल्लाउद्दिन हैरान झाला.आता त्यात्रा लवकरच 
काहीतरी करणं भाग होतं. 


अरे, माझ्या डोकं 
खूप दुखते आहे. 





अल्लाउद्िनने 
फातिमेला आपली डोकंदुखी 
बरी करायला सांगितली. 


जसा अबानज़रचा दुष्ट णी 
अल्लाउद्दिनच्या जवळ 
आला.अल्लाउद्िनने 
त्याला आपल्या न्य 
मारून टाकले. 








आता अल्लाउदिनला आणि बदटद्रला त्रास 
देणारा कोणी वाचलं नव्हतं. आता अल्लाउदिन 
आणि बद्र सुरक्षित होते. 


समाप्त 





कालांतराने अल्लाउद्दिन सुलतान झाला आणि त्याची 
आई आजी झाली. त्याच्याजवळ ते सर्व होते ज्याची त्यातला 
इच्छा होती. म्हणून त्याने जादूचा दिवा आणि अंगठी एका 
कप्प्यात ठेवून दिले. पण कोणाला माहित अजूनही त्यात 
जिन असेल. 


